सेवेतील खंड रद्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.सेवाखं-२०२३/प्र.क्र.५३४/सेवा-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४००००१. 
दिनांक: ०३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ: १. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्र.मवैअ-२०१५/प्रक्र.५४३/सेवा-३, दि.१४.७.२०१५. 
२. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्र.मवैअ-२०१५/प्रक्र.9११/सेवा-३, दि.१७.८.२०१५. 
३.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.मवैअ-२०१६/प्रक्र.४८८/सेवा-३, दि.१५.१२.२०१७. 
४. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.अनैघ-२०१८/प्रक्र.३७५/सेवा-३, दि.४.१.२०१९. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (वेतनस्तर एस-२०) या संवर्गातील काही वैद्यकीय अधिकारी हे 
विविध कारणास्तव प्रदीर्घ काळापासून अनधिकृतरित्या गैरहजर होते. त्यांनी हजर करुन घेण्याबाबत केलेल्या 
विनंतीनुसार तसेच संचाळक आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना काही अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून हजर करुन घेण्याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन नमूद शासन निर्णय/ आदेशान्वये 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुजू करुन घेण्यात आले आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णय/ आदेशातील अटीनुसार वैद्यकीय अधिकारी, गट- अ हे अनधिकृत गैरहजर 
असल्याने त्यांचा गैरहजेरीचा दिनांकापासून ते प्रत्यक्षात रुजू होण्यापर्यंतचा कालावधी म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ मधील नियम ४७ (१) नुसार सेवेतील खंड समजण्यात येऊन त्यांना रुजू करुन घेण्यात आले आहे. त्यापैकी १० 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सेवेतील खंड क्षमापित करुन सदर अनधिकृत गैरहजेरीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत 
शासनास विनंती केली होती. सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सेवेतील खंड रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णयः- 


या विभागाच्या संदर्भाधीन नमूद शासन निर्णय/ आदेशातील खालीलप्रमाणे विचाराधीन १० वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती दि.०१.११.२००५ नंतरची असल्याने त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ लागू होत 
नाही. सबब, खालील नमूद वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (वेतनस्तर एस-२०) यांचा म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ मधील नियम ४७ (१) नुसार त्यांच्या गैरहजेरीचा दिनांकापासून ते प्रत्यक्षात रुजू होण्यापर्यंतच्या कालावधीचा 
स्तंभ क्र.३ येथील नमूद शासन निर्णय/ आदेशान्वये सेवेतील समजण्यात आलेला खंड रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव संदर्भात नमूद केल्यानुसार शासन 
निर्णय/आदेशाचा दिनांक 
| 9 | डा.महेशकुमार लक्ष्मणराव माने १४.०७.२०१५ 
२ | डॉ.आझा आप्पाराव कदम १७.०८.२०१५ 


शासन आदेशा क्रमांकः सेवाखं-२०२३/प्र.क्र.५३४/सेवा-३, 


अ.क्र द्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव संदर्भात नमूद केल्यानुसार शासन 
निर्णय/आदेशाचा दिनांक 

३ | डॉा.आरती निर्मलकुमार मित्रा १५.१२.२०१७ 
४ | डाॉ.प्रितिशाकुमार जुगलकिशोर जयस्वाल १५.१२.२०१७ 
५ | डॉ.अंजुम निलोफर तेहसीन महंमद गौस १५.१२.२०१७ 
६ | डा.सुनिता नामदेव पवार ०४.०१.२०१९ 
७ । डा.अमोल विश्वनाथ धुळधुळे ०४.०१.२०१९ 

SIAR गंगाधरराव मुपकलवार ०४.०१.२०१९ 

डॉ.मो.अडफाक मो. SR तिनमसवाला ०४.०१.२०१९ 
| do | डॉ.दिपक राम हुग्गे ०४.०१.२०१९ 


२. वरील नमूद १० वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (वेतनस्तर एस-२०) यांच्या अनधिकृत गैरहजेरीबाबत आयुक्त, 
आरोग्य सेवा यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर प्रचलित नियमानुसार व गुणवत्तेनुसार प्रकरणपरत्वे निर्णय 
घेण्यात येईल. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी सदर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 
अनधिकृत गैरहजेरीबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०२१६४०२३५४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
मा.मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळ) 
जिल्हा हल्यचिकीत्सक (सवी 


Digitally signed by AVINASH SARDAR 
JADHAV 


AVINASH | ८८0५. ान 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0 
ee2ffb2c5f02efc5b01 9e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED50 


1E19D794BD7197874F2989B98780B1607A 
DCBDFE844, cn=AVINASH SARDAR JADHAV 
Date: 2024.01.03 14:26:29 +05'30' 


(अ.स. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) 
) 
) 
४) सहसंचालक (अ.व प्र), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सेवाखं-२०२३/प्र.क्र.५३४/सेवा-३, 


(9) महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद,( सर्व) 

१०) संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत 
११) निवडनस्ती, सेवा-३ कार्यासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


